सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
गट-ब (राजपत्रित) अधिकारी यांच्या 
विनंती बदलीबाबत... 

श्री. शिरीष आनंदराव कापडे. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली-२३२४/प्र.क्र.२८(५)/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ : १ महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१. 
२) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
3) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, एसआरव्ही-२०१४/मुस-३४/प्र.क्र.३७९/१२, 
दि.११.०२.२०१५. 
शासन अधिसूचना, सा.प्र.वि., महसूल विभाग वाटप नियम, दि.१४.०७.२०२१. 
शासन आदेशा क्र. पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.२०४/ना.पु.१५, दि.२५.०१.२०२४. 
भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र, क्र. २३/२०२४- ERS (VoI-ll), दि.२६.०६.२०२४. 
भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र, क्र.४३७/६/१/ INST/ ECI/ FUNCT/ MCC/ २०२४, (/०-॥, 
दि.३१.०७.२०२४. 


te} 
दु 
& 
9 


अन a ककल कळक 


-: शासन आदेठा :- 


भारत निवडणूक आयोगाने संदर्भाधीन क्र. ६ व ७ येथील पत्रान्वये विहित केलेल्या तरतुदी व महाराष्ट्र 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (3), HOA ४(४) (दोन), ४५) व कलम ६ (क) मधील तरतुदींनुसार खाळील 
सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-ब संवर्गातील अधिकारी यांची स्तंभ क्र. ४ येथे दर्शविलेल्या पदावर 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय कारणास्तव सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने त्यांना वाटप करण्यात 
आलेला मूळ महसूल विभाग कायम ठेवून पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकारी यांचे नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
Le] 2 3 a are 
ha श्री. शिरीष आनंदराव कापडे | अन्नधान्य वितरण अधिकारी, | सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
श्रेणी-२, मालेगाव गडचिरोली (रिक्‍त पदी) 


२. संबंधित कार्यालयाने उपरोक्तप्रमाणे विनंती बदली करण्यात येत असलेल्या अधिकारी यांचे गोपनीय 
अहवाल, सेवापुस्तक, अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली करण्यात आलेल्या कार्यालयाकडे तात्काळ पाठवावेत. 


३. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा 
मंजूर करू नये व महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३०(सी) नुसार मूळ कार्यालयाने 
पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत. 


४. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम २८ मधील तरतुदीनुसार संबंधित अधिकारी यांची विनंती 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२३२४/प्र.क्र.२८(५/ना.पु.१५ 


बदली असल्याने संबंधित अधिकारी यांना नविन पदस्थापनेच्या पदावर व ठिकाणी रुजू होण्याकरिता पदग्रहण 
अवधी, प्रवासभत्ता व इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


५. संबंधित अधिकारी यांना सदर आदेशान्वये एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत असून त्यांनी नविन 
पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. 


६. उक्त अधिकारी यांच्या बदलीमुळे विधानसभा निवडणूकीकरीता अधिसूचित असलेले सहायक मतदार 
नोंदणी अधिकारी हे पद रिक्‍त होत असल्याने, अज्ञा ठिकाणी अन्य अधिकारी यांची पर्यायी तात्पुरती व्यवस्था 
करून, कोणत्याही परिस्थितीत सदर पद रिक्‍त राहणार नाही, याची कटाक्षाने दक्षता घ्यावी. 


9. संबधित उप आयुक्‍त (पुरवठा) यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विनंती बदलीच्या पदावर तात्काळ 
रुजू करून घेऊन त्याबाबतचा अहवाल शासनास napul5.mhpds @gov.in या ई-मेल वर सादर करावा. 

८. सदर आदेशान्वये पदस्थापना दिलेल्या पदावर कार्यरत असणाऱ्या महसूल व वन विभागातील अधिकारी 
यांच्या सेवा, त्यांच्या मूळ महसूल व वन विभागास याच आदेशान्वये प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत. 

९. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥1०॥॥8/७७॥॥.9०५.॥ या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२०११३८२६३२०६ असा आहे. सदर आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


4439113545९72193411100295078481951296379000०९९ 


8 
al tal 
st 


RAVINDRA PATIL नीना 
(अस्मिता पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) अप्पर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 


जिल्हाधिकारी, नाशिक. 
उप आयुक्‍त (पुरवठा), नागपूर विभाग. 
श्री. BRIN आनंदराव कापडे, अन्नधान्य वितरण अधिकारी, श्रेणी-२, माळेगाव. 


>) 


Ne 
al 
॥. ee eS वट 


-0 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
महाळलेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई /नागपूर. 
विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग/ नागपूर विभाग. 

जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 

उप आयुक्त (पुरवठा), नाशिक विभाग. 

जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 

१० जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गडचिरोली. 

99) निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


OOS SE OS: णी टा वे 


aon 


पृष्ठ २ पैकी २ 


